महाराष्ट्र शासन 


लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्‍यातील ६ 
योजनाबाह्य रस्त्यांचा रस्ते विकास 
योजना २००१-२०२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग 


म्हणून सामाविष्ट करणेबाबत 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २६ फेब्रुवारी, २०१९. 


पहावे :-१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद 
यांचे पत्र क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१-२१/१००१ दि. ०४/०२/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचेकडून संदर्भाधीन पत्रान्वये 


लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्‍यातील ६ योजनाबाह्य रस्त्यांचा रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मध्ये 
ग्रामीण मार्ग म्हणून सामाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाला आहे. 


सदर रस्ते दळणवळण व वाहतुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. सदर रस्ते कच्चे रस्ते असून यासाठी 


भूसंपादनाची आवश्‍यकता नाही. तसेच रस्ते रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करण्याबाबत 
जिल्हा परिषद, लातूर यांची मागणी आहे. त्यामुळे उपरोक्त रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण 
मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 


लातूर यांची मागणी विचारात घेऊन, लातूर जिल्ह्यातील,चाकूर तालुक्‍यातील खालील रस्ते रस्ते विकास 
योजना २००१-२१ मध्ये ग्रामीण मार्ग म्हणून समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


लांबी प्रस्तावित नविन 
अ.क्र योजनाबाह्य रस्त्याचे नाव (कि.मी.) ग्रामीण मार्ग 
क्रमांक 
"| ., ।'घरणी [ग्रामा ४५ ते आटोळा रस्ता. ७.०० ग्रामीण मार्ग 
83 
२. | घरणी (ग्रामा ४५) ते बनसावरगांव रस्ता ३.०० ग्रामीण मार्ग 
९४ 
३. | घरणीरा.म.मा.३६१ ते अंबुलगा (रा.मा.२४५) रस्ता १.५०० ग्रामीण मार्ग 
84 
४. | घरणी (ग्रामा ९५) ते नळेगांव रस्ता ६.५०० ग्रामीण मार्ग 
९६ 
५. | घरणी (ग्रामा ९५) ते रा.म.मा.३६१ रस्ता. १.५०० ग्रामीण मार्ग 
९७ 
६. । घरणी (ग्रामा ४५) रा.मा. ३६१ ते कडमुगळी रस्ता. ७.०० ग्रामीण मार्ग 
९८ 
एकूण २६.५०० 
कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.३३/नियोजन-२ 


परिणामी, लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २६.५०० कि.मी. ने वाढ होवून 
एकूण लांबी (३६७३.०१०--२६.५००) म्हणजेच ३६९९.५१ कि.मी. इतकी होईल. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२६१७५६२२९७१८ असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by Swar 
DN: c=IN, 0=Gi f ou=Public Works Department, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swaroop 1 याशा तत व डविरची 
Tukaram Raipure = eee 
(स्वरूप रायपुरे) 
उपअभियंता तथा कार्यासन अधिकारी, 
महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) उप सचिव,ग्रामविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

३) विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 

४) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर 
करावा) 

) जिल्हाधिकारी,लातूर. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद,लातूर. 

) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लातूर. 
) 

) 


Cc 


षु 


Nn S&S O&M 


संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
१०) निवडनस्ती. 


८“? 


पृष्ठ २ पैकी २ 


